जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग ३ (लेखा) 
संवर्गातील सहायक लेखा अधिकारी यांच्या 
दि.०१/०१/२०२० रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीचे 
दिव्यांग नोंदीसह शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः- जिपअ-२०२०/प्र.क्र.६१/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: - १७ सप्टेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- 9) शासन परिपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२०/प्र.क्र. ६१ /आस्था-४, दिनांक २२ जुले, २०२० 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


ग्राम विकास विभागातील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ जिल्हा परिषदेतील (लेखा) संवर्गातील 


सहाय्यक लेखा अधिकारी संवर्गाची दिनांक १.१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन दिनांक २२ 


जुले, २०२० च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग-२०१५/प्र.क्र.१७१/१६अ, दिनांक ०५-०७- 


2029 अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट अ व गट ब मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण विहित 


करण्यात आले आहे. यास्तव, ज्या जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ जिल्हा परिषदेतील ( लेखा ) संवर्गातील 


सहाय्यक लेखा अधिकारी यांनी शासनास दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले आहे, त्या सहाय्यक लेखा 


अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची सुधारित नोंद घेण्यात आली आहे. 


३. सबब, महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियम), २०२१ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून सोबतच्या 


परिशिष्ट- अ व परिशिष्ठ- ब मध्ये नमूद केलेल्या सहाय्यक लेखा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता सुचीमध्ये सुधारणा 


करण्यात येत आहेत. 


४. शासनाने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठता सूचींसंदर्भात असे निदर्शनास आले आहे की, सदर 


ज्येष्ठता याद्या संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात येत नाहीत. त्यामुळे संबंधितांना त्याबाबतचे आक्षेप वेळीच 


नोंदविता येत नाहीत. बर्‍याचदा संबंधित कर्मचारी त्यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी ज्येष्ठता सूचीत दुरुस्ती 


करण्याची विनंती करतात. अशा प्राप्त झालेल्या प्रत्येक विनंती अर्जानुसार ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ती 


दुरुस्ती करण्यासाठी वेळोवेळी शुद्धीपत्रके काढावी लागतात. तसेच यामुळे मानीव दिनांकाची प्रकरणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२०/प्र.क्र.६१/आस्था-४ 


उद्भवतात. सबब सोबतची ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधितांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून द्यावी व तसे 


केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास पाठवावे. 


५. सदर झासन शुध्दीपत्रक, दिनांक १-१-२०२० च्या जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ जिल्हा परिषदेतील 


(लेखा) संवर्गातील सहाय्यक लेखा अधिकारी या पदाच्या अंतिम ज्येष्ठतासुचीतील दिव्यांग कर्मचारी तसेच 


सोबतच्या दिव्यांगांच्या ज्येष्ठतासुचीच्या शुध्दीपत्रकातील परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब we, सर्व संबंधित 


दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणुन त्यांचे काही आक्षेप वा हरकती असल्यास त्याबाबतची माहिती 


दिनांक २४/९/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजेपर्यंत शासनास (कार्यासन आस्था-४ , तिसरा मजला, ग्राम 


विकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ , फोर्ट, मुंबई येथे ) संबंधित जिल्हा परिषदेमार्फत थेट 


पाठविण्याची दक्षता घेण्यात यावी . त्यानंतर येणाऱ्या आक्षेपाची / हरकतींची दखल घेतील जाणारी नाही. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९१७१३०३४२६७२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ravindra Ishwar 
सोबत :- परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब Giri 


(र. ई. गिरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१ अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई ३२ 

२ विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग, 

३ सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व), यांना सर्व संबंधितांना सदर ज्येष्ठता यादी 
निदर्शनांस आणून त्यानुसार शासनास कळविण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

५ निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट अ 


प्रमाणपत्र 
कार्यालयास 
दिनांक नियमित नियुक्तीचा ae 
ufag | 7 दिनांक | शैक्षणिक अर्हता aie 


श्री.डी.पी.नवले रत्नागिरी |01-06-1965। बी.कॉम. 23-07-2007 खुला | उत्तीर्ण | दिव्यांग 05-08-2006 
adem’ | जळगाव | उतीर्ण | Retr | २७०2७) 
wi = 


यवतमाळ | 25.01.1965 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


111 
al 


| 304 श्री.आर.एस.डाहुले 


श्री.एस.आर.राजशिर्के 


श्री.एस.एम.जाधव 


श्री.एम.के.गेडाम 


श्री. एम.पी. चौधरी 
542 | श्री.एस.एस.देशमुख 
sr 


567 श्री.एल.एस.कुमरे 


श्री.एच.टी.म्हेत्रस 
श्रीम.एस.एस.ब्राम्हणे 


| se | 
| 583 श्री.डी.डी.आखाडे 
Em 


श्री.एस.बी.जाधव 


Page 1 


परिशिष्ट अ 


अहमदनग 
श्री.डी.बी.घोडेराव ea | 48.05.1965 27.07.2016 अजा दिव्यांग | 02-04-2007 


| ७७5 | श्री.यु.एम.लामकाने | अमरावती | 11.09.1973 | बी.कॉम 19.08.2016 इमाव दिव्यांग । 31-7-2008 अल्पदृष्टी 
| 65 | श्री.एल.आर.मणियार | नांदेड | 06.06.1971 | एम.कॉम. 17.12.2016 खुला दिव्यांग | 10-09-2020] अल्पदृष्टी 


श्री. एम.के.बेग | यवतमाळ | 16-5-1964 | एच.एस.सी. 06-9-2017 खुला दिव्यांग | 15-11-2016 | अस्थिव्यंग क 
श्री.जी.टी.फूलसुंदर 11.07.1972 11.09.2019 इमाव दिव्यांग | 30-03-2010 | अस्थिव्यंग क 


Page 2 


र] 


प्रमाणपत्र 
कार्यालयास 
सादर 
केल्याचा 
दिनांक 


04-06-2019 7 व्य 16-7-2007 
तथापि, परिक्षा 
उत्तीर्ण 
नसल्याने 
ज्येष्ठता यादीत 
नाव समाविष्ठ 
होण्यास अपात्र 
31-8-2017 अजा 7 व्य 09-01-2015 
तथापि, परिक्षा 
उत्तीर्ण 
नसल्याने 
ज्येष्ठता यादीत 
नाव समाविष्ठ 
होण्यास अपात्र 


Page 1 


